१३ व्या वित्त आयोगाकडून अंगणवाडी बांधकामाकरिता प्राप्त 
झालेल्या निधीपैकी अखर्चित निधीमधून अभिसरणाद्वारे 
अंगणवाडी बांधकाम करणे व त्याकरिता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६१/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२४ 
संदर्भ:-- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६१/का.०६, 
दिनांक २०.०३.२०२४. 
शासन निर्णय:- 

१३ व्या वित्त आयोगाकडून अंगणवाडी बांधकामाकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी 
उपयोजनात आणण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय एकूण ९३५ उद्दिष्ट निश्चित 
करण्यास व त्याकरिता प्रति अंगणवाडी बांधकाम रु. ४.५० लक्ष प्रमाणे एकूण ४२.०७५० कोटी एवढी रक्‍कम 
अनुज्ञेय करण्यास तसेच त्यापैकी एकूण रु. १८.५० कोटी निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुषंगाने सदर जिल्ह्यांकरेता आता आणखी रुपये १८.५० कोटी निधी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी उपयोजनात आणण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक २०.०३.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
यांनी क्षेत्रीय अधिका-यांना मार्गदर्शक सूचना देऊन याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी. 

३. सदर प्रयोजनासाठी मागणी क्र. एक्स-३, ४२३६ पोषण आहार यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, 
८०० -इतर खर्च, (००), (००) (०१)- १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफ़ारशीनुसार अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम (कार्यक्रम) 
४२३६ ००११, ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या रुपये ३७.०० 
कोटी तरतुदीमधून यापुर्वी वितरित केलेल्या रु. १८.५० कोटी व्यतिरिक्त आणखी रुपये १८.५० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९६/व्यय-६, दिनांक २६.०३.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१२२३०८०८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VILAS 


RAMDAS 
THAKUR 
(वि.रा.ठाकूर) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६१/का.६ 


२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/ २ , मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (का.६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६१/का.६ 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६१/का.६, 
दिनांक २८ मार्च,२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अंगणवाडी बांधकामाकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित 
निधीमधून अभिसरणाद्वारे अंगणवाडी बांधकाम करणे व त्याकरिता निधी वितरण. 


(रुपये लाखात) 
अं.क्र जिल्हा निश्चित । रु. ४.५० लक्ष प्रति शासन निर्णय या आदेशान्वये 
करण्यात येत अंगणवाडी दि.२०.०३.२०२४ वितरीत 
असलेली बांधकाम प्रमाणे अन्वये वितरीत करण्यात येत 
उद्दिष्टे अनुज्ञेय निधी केलेला निधी असलेला निधी 
१. | २ ३. 1 ४. | ५. ६. 
१. | अकोला १४ ६३.०० २७.७२ २७.७२ 
२. बीड ४९४ २२२३.०० ९५६.६६ ९५६.६६ 
३. भंडारा १४ ६३.०० २७.७२ २७.७२ 
४. बुलढाणा ३१ १३९.५० ६१.३८ ६१.३८ 
षु. गडचिरोली ९३ ४१८.५० १८४.१४ २२०.१४ 
६. गोंदिया २९ १३०.५० ५७.४२ ५७.४२ 
७. लातूर २० ९०.०० ३९.६० ३९.६० 
८. नागपूर २८ १२६.०० ५५.४४ ५५.४४ 
र्‌. नाशिक १४९ ६७०.५० २९५.०२ २९५.०२ 
१०. | नांदेड ३२ १४४.०० ६३.३६ ६३.३६ 
११. | १. परभणी २३ १०३.५० ४५.५४ ४५.५४ 
१२. रायगड ३ १३.५० १३.५० | eco 00 
१३. वाशिम षु २२.५० २२.५० | 9.08 ,00 
एकूण ९३५ ४२०७.५० १८५०.०० १८५०.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


